RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१ शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : ४. ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले .- (१) जिल्हाधिकारी , जळगाव यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं / कावि - १९७/ २०१५ , दिनांक ६ मे २०१५ . 

( २) मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ ( १ - ) 


आदेश 


क्रमांक विकास/कार्या- १९ / ग्रा.पं./विघटन / प्र.क्र . - ४/ २०१५. - ग्रामपंचायत खामखेड , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव येथील ग्रामपंचायतीची 
निवडणूक सन २०१० मध्ये झालेली असून सदर ग्रामपंचायतीची एकूण सदस्य संख्या ७ इतकी आहे. एकूण ७ सदस्यांपैकी दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी ( १) सौ . मंदा सुभाष शिरसोदे, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी (२) सौ . वत्सला नामदेव सोनवणे, (३) श्री . शांताराम रतीराम नागरुत व दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ रोजी (४) श्री. मधुकर सोनु गवते असे चार सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत . 

२. राजीनामे देणारे सदस्यांची राजीनाम्यांची पडताळणी तीन सदस्यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ व एका सदस्यांचे राजीनामा पडताळणी 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ चे ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत करण्यात आली आहे. 

३. ग्रामपंचायत खामखेड , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगावच्या एकूण ७ सदस्यांपैकी ४ सदस्यांच्या जागा राजीनामा दिल्याने रिक्त 
झाल्याने, म्हणजेच एकूण सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या झाल्याने, मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ ( १- ) अन्वये 
सदर ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचा अहवाल अपर जिल्हाधिकारी , जळगाव यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक साशा/ ग्रामपं/ कावि - १९७/ २०१५ , 
दिनांक ६ मे २०१५ नुसार या कार्यालयास सादर केला आहे . 

४. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) नुसार पंचायतीतील एकूण सदस्य संख्येच्या निम्म्याहून अधिक जागा रिकाम्या 
झाल्यास राज्य शासनास शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे अशी पंचायत विघटित करता येईल अशी तरतूद आहे. तथापि , ग्रामपंचायतीच्या उर्वरित 
सदस्यांना सदरची ग्रामपंचायत विघटित करण्यापूर्वी त्यांचेम्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे . 

५ . मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१ - अ) नुसार ग्रामपंचायत विघटित करण्याबाबतचे अधिकार महाराष्ट्र शासन , 
ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक व्हीपीए- १०८३/ सीआर- १६७० / २१ , दिनांक १ जून १९८३ अन्वये 
शासनाने विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत . 

६. आणि त्याअर्थी, ग्रामपंचायत खामखेड , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगावचे उर्वरित ३ सदस्य ( १) श्री . चंद्रकांत तोताराम भोलाणे 
सरपंच, (२) श्री. सापुर्डा होना कागोळे, (३) श्रीमती जनाबाई समाधान हनोते , यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी देण्यात आली आहे . 

७. दिनांक २३ जून २०१४ रोजी चौकशी कामी श्री. चंद्रकांत तोताराम भोलाणे, सदस्य हे उपस्थित होते व चौकशीची वेळ संपल्यानंतर 
श्री. सापुर्डा होना कागोळे हे ग्रामपंचायत सदस्य कार्यालयात आले. तत्पूर्वी श्री . चंद्रकांत तोताराम भोलाणे यांनी ते तीन सदस्यांचे वतीने हजर असल्याचे 
त्यांनी सांगितले व आजमितीस कार्यरत असलेल्या तीन सदस्यांचे वतीने त्यांनी लेखी खुलासा सादर केला. त्यांनी दिलेल्या लेखी म्हणण्यानुसार 
ग्रामपंचायत खामखेडा येथील ग्रामपंचायत कार्यालयाचे बांधकाम पुनर्वसन योजनेतून फेब्रुवारी २०१३ पासून मंजूर असून कामाचेकंत्राटदार योगराज 
कन्स्ट्रक्शन (मालक- विनोद सोनवणे) यांनी घेतले असून ते मौजे खामखेडा येथील रहिवाशी आहेत.कंत्राटदाराची आई ही स्वत : राजीनामा देणाऱ्या 
सदस्यांमध्ये आहे. वास्तविक ग्रामपंचायत खामखेडाचे कार्यालय हे जिल्हा परिषद मराठी शाळा खोली क्रमांक १ मध्ये असून ती इमारत गावाचे पुनर्वसन 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १६ - २२ , २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


झालेपासून बांधलेली आहे. सदर इमारत पडक्या अवस्थेत आहे. त्यांनी सरपंच या नात्याने दिनांक ६ डिसेंबर २०१३ ह्या तारखेस मंजूर झालेले 
ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्याची व ग्रामपंचायतीस हस्तांतरीत करण्याची मेसर्स योगराज कन्स्ट्रक्शन यांना विनंती केली असता आजपर्यंत ग्रामपंचायत 
कार्यालयाचेबांधकाम करून दिलेले नाही. सदर ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकामापासून संबंधविकोपाला गेलेले आहेत . सरपंच या नात्याने विकासाची 
कामे करू नयेत म्हणून ४ सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यांनी शेतरस्ता, इंदिरा आवास योजनेतून शंभर घरकुले , शौचालय , सभा मंडप, हाय 
मास्टलँप , लँप , जि . प. शाळा शौचालय, इ. कामे केली आहेत. राजीनामा दिलेले सदस्यांनी त्यांचेवर वेळोवेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप केलेत . राजीनामा 
दिलेल्या सदस्यांनी प्रचलित असलेल्या तरतुदींचा लाभ घेऊन व राजकीय व आर्थिक लोभापोटी अडचणीत आणले आहे. अर्जदार उर्वरित कार्यरत 
सदस्यांनी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करू देण्याची विनंती केली आहे . 

८. श्री . भोलाणे चंद्रकांत तोताराम , श्री. सापुर्डा होना पाटील , श्रीमती जनाबाई समाधान हनोते या ३ कार्यरत सदस्यांचे लेखी म्हणणे व उपलब्ध 
कागदपत्रे यावरून मी पुढील निष्कर्षास आलो आहे . 

(१) खामखेडा, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ग्रामपंचायतीची सार्वत्रिक निवडणूक ही सन २०१० मध्ये होऊन तिची मुदत ही २३ 
सप्टेंबर २०१५ ला संपते . 

(२) खामखेडा येथील ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ हा साधारणत : ३ महिन्यांचे वर इतकाच शिल्लक आहे . 

(३) ग्रामपंचायत खामखेडा चे निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्य म्हणजे ७ पैकी ४ सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने ४ ग्रामपंचायत सदस्यांची पदे रिक्त झाली 
असल्याने ३ सदस्यांना कायम ठेऊन ४ सदस्यांकरिता उर्वरित कार्यकाळ कमी असल्याने पोट -निवडणूक लावणे उचित होणार नसल्याने , मुंबई 
ग्रामपंचायत अधिनियम , १९५८ चे कलम १४५ (१- अ) नुसार खामखेडा ही ग्रामपंचायत विघटित करून तेथे नव्याने निवडणूक घेणे योग्य राहील असे 
माझे मत झाले आहे. 

९ . मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक मला प्राप्त अधिकारानुसार ग्रामपंचायत खामखेडा, तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव 
ही ग्रामपंचायत हा आदेश महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून विघटित करीत आहे . 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 

नाशिक विभाग , नाशिक . 
नाशिक , ३० जून २०१५. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष-२ / नपा- १/ ८७/ ०७/ २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ व महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( अध्यक्ष निवडणूक) नियम , २००९ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, दीपेन्द्र सिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी, नाशिक 
याद्वारे जाहीर करतो की , नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड व नांदगाव नगरपरिषदेच्या दिनांक १२ मे २०१५ रोजी तसेच येवले नगरपरिषदेच्या दिनांक २२ 
मे २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष पदाचेनिवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


निवडून आलेल्या अध्यक्ष यांचे नाव 


नांदगाव 


येवले 


मनमाड 


श्रीमती शैला राजेंद्र गायकवाड 
श्री . प्रदिप पंढरीनाथ सोनवणे 
श्रीमती तांबोळी मैमुना युनुस 

दीपेन्द्र सिंह कुशवाह , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , ३ जुलै २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -अ – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६ - २२, २०१५ / आषाढ २५ - ३१ , शके १९३७ 


३ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

जिल्हा परिषद , अहमदनगर 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये 

क्रमांक साप्रवि - २/ ग्रापं -२/८१४/ २०१५. - अहमदनगर जिल्ह्यातील नेवासा खुर्दसाठी अहमदनगर जिल्हा परिषदेने तयार केलेली विकास योजना 
महाराष्ट्र शासनाचे आदेश क्रमांक टीपीएस - १६८६/ ४७० /सीआर-६१/ ८६ (२ ) युडी - १७ , दिनांक १० मार्च१९८७ अन्वये मंजूर झालेली असून दिनांक 
१ जून १९८७ पासून अंमलात आलेली आहे. सदर मंजूर विकास योजनेत गट नंबर १५० मधील १ हेक्टर ११ आर शेत जमीन क्षेत्र विभागात समाविष्ट 
आहे. 


आता अहमदनगर जिल्हा परिषदेने वरील जमिनीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ अन्वये खालीलप्रमाणे 
बदल करणेत यावा. 


सर्व नागरिकांना कळविणेत येते की , वरील फेरबदलाबाबत कोणाच्या सूचना हरकती असतील तर त्या सदर जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून १ महिन्याचेमुदतीत लेखी स्वरूपात अहमदनगर जिल्हा परिषदेकडे सादर केल्यास, जिल्हा परिषद त्याचा विचार 
करील . 


गट नंबर / 
सर्व्हे नंबर 


मंजूर विकास योजनेतील 

प्रस्ताव 


नव्याने दुरुस्तीनुसार 
करावयाचा बदल 


m 


यापूर्वी झालेले प्रादेशिक नगररचना नियम , 
१९६६ चे कलम ३७ खालील 

प्रस्तावात विभागात 
समाविष्ट करणे . 


३ 


१५० 


शेती विभागातील क्षेत्रे 
वगळून रहिवास 
विभागात समाविष्ट 

करणे . 


क्षेत्र १. ११ आर हे रहिवास 
(निवास क्षेत्र) विभागात 

समाविष्ट करणे . 


क्षेत्र १ हेक्टर ११ आर 
( १ . ११ हेक्टर) हे रहिवास 
(निवासी क्षेत्र) विभागात 

समाविष्ट करणे . 


तरी गट नंबर १५० मधील १ .११ आर ऐवजी १ हेक्टर ११ आर (१ . ११ हेक्टर) असे समजण्यात यावी. 


शैलेश नवाल, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद , अहमदनगर. 


अहमदनगर , १३ जुलै २०१५. 


APPENDIX - B 


Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No .GAD - 2NPT- 2 /814 /2015 .- The Development Plan of Newasa Kd., Grampanchayatin Ahmednagar 
district prepared Ahmednagar Zilla Parishad has been sanctioned by the Government of Maharashtra in 
Urban Development vide Notification No. TPS - 1686 /470 /CR -61/86 ( 2)/UD - 17 , dated 10th March 1987 and 
come into force with effect from 1st June 1987 . 

The Land bearing S . No . 150 is included in Green Zone , in the Development Plan of Newasa Kd . 
Now Ahmednagar Zilla Parishad by its Resolution No . 331 dated 10th December 2008 has resolved 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, जुलै १६ - २२, २०१५ / आषाढ २५ - ३१, शके १९३७ 


under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to modify the purpose of reservation 
use of land as given hereto below . 
Sr. Survey No./ As per the Regional 

Proposed 

Proposed Modify 
No . GatNo . Land Development 

modification 

under Section 37 
Rule , 1966 (37 ) 

under Section 37 
itwas given belive 
2 

3 
1 150 Green Zone 

1. 11 R to be 

1 Hector 11 R 
included in 

( 1. 11 hector) to 
Residential 

be included for 
Zone . 

Residential 
purpose . 


So as in Gat No. 150 instead if 1 . 11 R itself be read as 1 Hector 11 R ( 1 . 11 hector ) 


SHAILESH NAWAL , 
Cheif Executive Officer, 
Zilla Parishad , Ahmednagar. 


Ahmednagar , 13th July 2015 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


